गृह (परिवहन) विभागातील मोटार वाहन 
निरीक्षकांच्या सर्वसाधारण बदल्या (सन २०१८)... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१००/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १८ एप्रिळ, २०१८ 


शासन आदेशा:- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खाळील तक्त्यात नमूद मोटार वाहन 


निरिक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक 
४ मध्ये दर्शाविळेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची 
पदस्थापना 

[| २ ३ 8 

fa | श्री. जितेंद्र लोंढे नांदेड ठाणे 

२ | at. शिरिषकुमार तांदळे पुणे पेण 

3 | श्री. दिपक कोकणे पुणे पेण 

४ | at. संपत खोमणे बारामती पुणे 

५ | श्री. विनायक पवार पेण पुणे 

६  । श्री. प्रकार खटावकर पुणे बारामती 

७ श्री. विलास कांडेकर श्रीरामपूर अहमदनगर 

८ | att. गणेश पिंगळे अहमदनगर श्रीरामपूर 

| ait. अरविंद कुंभार कराड कोल्हापूर 

१० | श्री. चैतन्य कणसे सांगली कोल्हापूर 

।११__ श्री. सागर विश्वासराव कोल्हापूर सांगली 

१२ | ait. जाकीउद्दिन बिरादार पुणे सातारा 

१३ श्री. धनंजय तारु पुणे सातारा 

१४ | ait. त्रचषिकेशा कोराणे कोल्हापूर कराड 

१५ | श्री. संदिप पाटील जालना सांगली 

१६ । श्री. नितीन जाधव हिंगोली मुंबई(पूर्व) 

१७ | श्री. अविनाडहा काकड अमरावती ठाणे 

१८ | श्री. किशोर इंगळे ठाणे कल्याण 


शासन आदेशा क्रमांकः-एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१००/परि-३, दि.१८ एप्रिळ,२०१८ 

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची 
पदस्थापना 

१९ | att. सुरेश आगवणे परभणी पुणे 

२० _ | ait. विष्णू घोडे ठाणे पुणे 

२१ | श्री. अनिल भादवण पुणे पेण 

२२ श्री. नंदकुमार चिरमे रत्नागिरी मुंबई(मध्य) 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा. तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक - सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दि.३० ऑगस्ट, १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 
३. संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकार्‍्यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन, त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू होण्यास सांगावे. 
तसेच या आदेझ्ाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक १ जुले २०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्व कार्यालयाने काढू नये. याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्याची असेल. 
४. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुकत कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 

सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१८१५१३०८९२२९ असा आहे. हा AIST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Arjun Sampat 1-2... क्‍लाताान 


2.5.4.20=ffa36f850da37bfbe62486d2bab04146cb40b5662724fae65 


Waghmode Koma aca sinestpiose 
(अर्जुन सं. वाघमोडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


Cc “७ AO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः-एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१००/परि-३, दि.१८ एप्रिळ,२०१८ 


५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे) 

९. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व) 

१०.उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (स्व 

११.सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 

१२.संबंधित मोटार वाहन निरिक्षक 

१३.निवड नस्ती (परि-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


